पुणे तसेच पिंपरी-चिंचवड शहर 
सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी निधी वितरीत 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-०८१५/प्र.क्र.२७/भाग-६/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक: २६ एप्रिल, २०१९ 


=| 
=| 


१) शासनाचे क्रमांक आयएसएस-१०१२/प्र.क्र.७१/विज्ा-४,दि.१७.९.२०१३ चे इरादा पत्र 
(Letter of Intent) 

२) गृह विभाग,शासन निर्णय क्र. आयएसएस-१०१२/प्र.क्र.७१/विशा-४, दि.१४.१०.२०१३ 

३) महाराष्ट्र शासन आणि मे. अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि. यांचे दरम्यान दि.२८.१०.२०१३ 

रोजी झालेला करारनामा. 

४ वित्त विभाग, arma निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 

दि.१७.४.२०१५ 

उच्च शक्‍ती प्रदान समितीची दि. १०.०५.२०१६ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त 

वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.२.४.२०१८ 

गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१५/प्र. क्र. ६४/विशा -३(अ), दि.०४.०८.२०१७. 

पोलीस आयुक्त, पुणे यांचे 0. No. CP/PA/CCTVW/4€/2092, दि.११.०५.२०१८ रोजीचे 

पत्र. 

९) उच्च शक्‍ती प्रदान समितीची दि.२६.०३.२०१९ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

१०) उच्च शक्‍ती प्रदान समितीची दि. ०८.०४.२०१९ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त 

११) संचालक, अलाईड डिजिटल यांचे दि.२२.०४.२०१९ रोजीचे पत्र व देयक 

१२) मे.प्राईसवॉटरहाऊस कूपर्स कंपनी यांचा दि.०८.०४.२०१९ व दि.२३.०४.२०१९ रोजीचा 
ई-मेल. 


प्रस्तावना : 


पोलीस आयुक्त, पुणे यांचे अधिनस्त पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरांमध्ये सीसीटीव्ही 
प्रकल्प राबविण्याबाबत मे.अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि. कंपनीला दि.१७.९.२०१३ रोजी 
इरादापत्र (Letter of ॥॥(७॥1) देण्यात आले होते. संदर्भाधीन क्र. २ येथे नमुद गृह विभाग, शासन 
निर्णय दि.१४.१०.२०१३ अन्वये सदर प्रकल्पास व त्यासाठी येणाऱ्या संभाव्य रु. २२५ कोटी (रुपये 
दोनशे पंचवीस कोटी फक्त) इतक्या रक्कमेच्या खर्चाच्या कामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आली आहे. संदर्भ क्र.३ येथे नमुद करारनाम्यानुसार सदरहू कंपनीला देय असणारी रक्‍कम 
एकरकमी देय न करता, पुढील ६ वर्षाच्या काळावधीमध्ये (म्हणजेच प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यावर 
२०% आणि उर्वरित ८०% रक्‍कम २० समान तिमाही हप्त्यामध्ये) अदा करणे बंधनकारक आहे. 
पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाचे काम पुर्ण झाले असुन सदर प्रकल्प 
दि.२७.१०.२०१५ रोजी कार्यान्वित (Go-Live) झाला आहे. मे. अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-०८१५/प्र.क्र.२७/भाग-६/पोळल->३ 


या कंपनीला पुणे सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या केलेल्या कामासाठी आजपर्यंत एकूण 
रु.१४७,८४,३२,३५४ /- (अक्षरी रुपये एकशे सत्तेचाळीस कोटी चौ-यांशी लाख बत्तीस हजार 
तीनशे चोपन्न फक्त) एवढी रक्‍कम अदा करण्यात आली आहे. पुणे पोळीस आयुक्त यांच्या 
विनंतीवरुन गणपती विसर्जनादरम्यान बसविण्यात आलेल्या ५३ अतिरीक्त सीसीटीव्ही कॅमे- 
याबाबतचे मे.एडीएसल कंपनीने सादर केलेले संदर्भ क्र.११ येथे सादर केलेले देयक व उच्च 
शक्‍ती प्रदान समितीने दि.०८.०४.२०१९ रोजीच्या बैठकीत दिलेली मान्यता तसेच मे.पीडब्ल्यूसी 
यांचा दि.०८.०४.२०१९ व दि.२३.०४.२०१९ रोजीचा अहवाल विचारात घेता याबाबतचे देयक 
अदा करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानूसार खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला 
आहे. 


शासन [नणय निर्णय :- 


पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाबाबत मे.अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस 
लि. आणि महाराष्ट्र शासन यांचे दरम्यान दि. २८.१०.२०१३ रोजी करार झाला आहे. पुणे पोलीस 
आयुक्त यांच्या विनंतीवरुन गणपती विसर्जनादरम्यान बसविण्यात आलेल्या ५३ अतिरीक्त 
सीसीटीव्ही कॅमे-याबाबतचे देयकाची रक्‍कम अदा करण्यास उच्च शक्‍ती प्रदान समितीने 
दि.०८.०४.२०१९ रोजीच्या बैठकीत मान्यता दिली आहे,सबब करारानुसार गणपती 
विसर्जनासाठी बसविण्यात आलेल्या कॅमेऱ्यांच्या एकूण खर्चाची २०% रक्कम रु. ७९,८८,६४३/- 
व कॅमेरे कार्यान्वित झाल्यानंतरचे दहाव्या ते तेराव्या तिमाहीसाठी (Quarter १०-१३) देय 
असलेली रक्कम रु. १,१४,९७,२५५/- अशी एकुण १,९४,८५,८९८/-(एक कोटी चौ-यान्नव लाख 
पंच्याऐंशी हजार आठडो अड्ड्यात्रव फक्त) एवढी रक्‍कम अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


२. सदरहू रक्‍कम आहरीत करण्यासाठी पोलीस आयुक्‍त, पुणे शहर यांना नियंत्रक 
अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यास येत आहे. त्यांनी 
रु.१,९४,८५,८९८/-(एक कोटी चौ-यान्नव ळाख पंच्याऐंशी हजार areal अट्ट्यान्नरव फक्‍त) 
एवढया रकमेचा धनादेश अलाईड डिजीटल सर्विसेस लि. कंपनीच्या कोटक महिंद्रा बँक, 
नरीमन पॉईन्ट शाखा, मुंबई यांचेकडील ESCROW Account No.0239283§093, 
IFSC: KKBKoo008 4. या खात्यावर जमा करावा. 


३. प्रस्तुत प्रकरणी होणारा खर्च हा "मागणी क्र. बी-१०, ४०५५- पोलीस यावरील भांडवली 
खर्च, ८०० इतर खर्च, (००)(०९) सीसीटीव्ही संनियंत्रण यंत्रणा बसविणे (४०५५ ०२२३) योजनेतर 
योजना -५२ यंत्रसामग्री व साधनसामग्री" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन 
२०१९-२०२० या वित्तीय वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-०८१५/प्र.क्र.२७/भाग-६/पोळल-३ 


४. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ- 
३, दि.२.४.२०१८ ला अनुसरुन प्रशासकीय विभागाला असलेलया अधिकारान्वये तसेच वित्त 
विभागाचा शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र. क्र. ३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दि.१७.४.२०१५ 
मधीळ वित्तीय अधिकार, नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला, उपविभाग-दोन, महाराष्ट्र 
आकस्मिक खर्च नियम, १९६५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार व 
अनु.क्र. २७ अ, नियम क्र.७६ अन्वये प्रशासकीय विभागाला असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

५. सदर देयक पुणे सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या करारनाम्यात नमूद केल्यानुसार यासाठी लागू 
असलेल्या सर्व प्रचलीत कर व इतर वजाती वसूल करुन अदा करण्यात यावे. 

६. सदर sea निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७१/५/.॥ीकीचा9$0[॥8.90/॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०४२६१५४५२६२१२९ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
KAILAS ARJUN Beh ser 
GAIKWAD य cmt 
(कैलास गायकवाड) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


street=MAIN BUILDING, 2ND 
ME DEPT, o=GOVERNMENT OF 
IKWAD. 


प्रत, 

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

३. मा.राज्यमंत्री, गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा.मुख्य सचिव यांचे उपसचिव 

५. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

७. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

८. पोलीस आयुक्त, पुणे शहर, पुणे 

९. पोलीस आयुक्त, पिंपरी चिंचवड, पुणे 

१०.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

११. आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे 

१२.आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पुणे 

१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१४.मे.अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि., प्रिमाईसेस नं. १३-ए, १३ वा मजला, अर्नेस्ट 
हाऊस, बॅकबे रेक्लेमेशन, एनसीपीए रोड, ब्लॉक Ill, नरीमन पाईंट, मुंबई-२१. 

१४.वित्त विभाग, व्यय-७/ वित्तीय सुधारणा. 

१६.अवर सचिव, अर्थ-१,गृह विभाग. 

१७.निवडनस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


